मंत्रालयीन इमारतींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मंत्रालय व 
नवीन प्रशासकीय भवन या इमारतींचे आवार व छन्न मार्ग 
मोकळा ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्र.शाकाजा-१११८/प्र.क्र.६२/२०१८/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २८ जून, २०१८ 
शासन परिपत्रक : - 


मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवन इमारतीच्या आवारात व छन्न मार्गात बर्‍याच वेळा 
कपाटे/टेबले/खुर्च्या/स्टेशनरी/ जुने दस्तऐवज ठेवण्यात येतात. त्यामुळे परिसर व छन्न मार्ग अस्वच्छ 
दिसतो व कामात व्यत्यय येतो. तसेच यामुळे सुरक्षिततेला धोका व आग प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या 
कामात अडथळा येण्याची भिती आहे. यास्तव सर्व मंत्रालयीन विभागांना मंत्रालय इमारतीच्या आवारात 
व छन्न मार्गात तसेच जिन्यात कोणत्याही प्रकारची साठवणूक करण्यात येऊ नये, अशा सूचना 
परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत. 


२. मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवन इमारतीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोकळया मार्गीकेमध्ये 
कोणत्याही प्रकारची साठवणूक करण्यात येऊ नये.तसेच जीन्याना जोडणा-या भागांचा साठवणूकीसाठी 
वापर करु नये. 


३. सर्व विभागांनी कार्यासनातील कागदपत्रांचे निदणीकरण करुन saad कागदपत्रे योग्य ती 
नोंद घेऊन नष्ट करावीत व दिर्घ काळ आवश्यक असणारी महत्वाची कागदपत्रे अभिलेख कक्षाकडे 
पाठवून कार्यासने सूटसूटीत ठेवावीत. 


४. मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवन इमारतीच्या आवारात व छन्न मार्गात कोणत्याही प्रकारची 
साठवणूक केली जाणार नाही यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दक्षता घ्यावी. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०१८०६२८१५२१५९१३०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Pradnya Prakash Sawant 
Pradnya Prakash 1.00 100 ocr 
st=Mahara 


hi 
2.5.4.20=dcab5Sc13648ccfdd9424ee4584da4e7 2f3f6f06dfd6 


S a Wa Nn t bleaa220fc9de68f36473, 


Date: 2018.06.28 15:27:13 +05'30' 


(प्र. प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाकाजा-१११८/प्र.क्र.६२/२०१८/२२, 


४. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. उप सचिव (प्रशा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, मुंबई, 24 मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-०१. 
कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 

८. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां) उपविभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मादाम कामा रोड, मुंबई-३२. 

९. शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगळो, नवीन प्रशासन भवन, तळमजला, मुंबई-३२. 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


